राज्यातील Joo जलदगती न्यायालयातील 
५०० अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जगन्या १४१८/प्र.क्र.२७/का- नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक :- ०३ ऑक्टोबर, २०१८. 


पहा :-१ विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, क्र: जगन्या २०१६/प्र.क्र.१७६/का-९, 
दिनांक ३१.०३.२०१६. 
२) प्रबंधक(निरिक्षणे-१), उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. (901.)/10/२०१८/८९/२०१८, 
दिनांक ३१.०८.२०१८. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.०७.०९.२०१८. 


प्रस्तावना : 

राज्यातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी 
दि.१ एप्रिळ, २०१६ ते दि.३१ मार्च, २०२१ या ५ वर्षाच्या कालावधीसाठी १०० जलदगती न्यायालयांना 
मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. या न्यायालयांकरिता आवश्‍यक असणारी तदर्थ जिल्हा न्यायाधिठा व 
त्यांच्या सहाय्यभूत कर्मचारी वर्गासह एकूण ५०० पदे पुढे दि. ३०.०९.२०१८ पर्यंत सुरु ठेवण्यास मान्यता 
देण्यात आलेली होती. सदर अस्थायी पदे पुढे सुरु ठेवण्याची विनंती मा.उच्च न्यायालयाने संदर्भीय 
अनुक्रमांक २ येथील प्रस्तावान्वये केळी आहे. संदर्भ क्र. 3 येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये 
दि.०१.१०.२०१८ ते २८.०२.२०१९ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास 
प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार सदर पदे पुढे चाळू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

राज्यातील १०० जलदगती न्यायालयातील पुढील तक्त्यामध्ये दर्शविलेली yoo अस्थायी पदे 
दि.०१ ऑक्टोंबर, २०१८ ते दि. २८ फेब्रुवारी, २०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
| a तदर्थ जिल्हा न्यायाधीठा | doo | 00 
लघुलेखक (उच्च श्रेणी) १०० ०० 
पेडकार (वरिष्ठ लिपीक) १०० | ०० 
कनिष्ठ लिपिक | doo | ०० 
५ | शिपाई | 900 | 00 
एकूण पदे ५०० 


२. याकरिता येणारा खर्च "२०१४, न्यायदान- (भारित) १०२- उच्च न्यायालये, १०२ (०९) (०१) 
न्यायालयाची दर्जावाढ व प्रलंबित प्रकरणे त्वरित निकालात काढण्यासाठी विशेष अनुदान २०१४ ०३८८" 
या शिर्षाखाली सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०७.०९.२०१८ द्वारे प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जगन्या १४१८/प्र.क्र.२७/का- नऊ 


Os सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१८१००४१२०८३५२६१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 


A an O g h DN: CN = Amogh Shyamkant Kaloti, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Law and Judiciary 


Shyamkant Kaloti czsarmen 


Date: 2018.10.04 12:13:36 +05'30' 
(अ. ऱ्या. कलोती) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 


प्रत आवश्यक त्या तात्काळ कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 

१. मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

२. मा. प्रबंधक (निरिक्षणे-१), मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 

3. मा.प्रबंधक(निरिक्षणे), उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई , 

४. सर्व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
. महालेखापाल -एक (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
९. महालेखापाल -दोन (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर, 
१०. वित्त विभाग/ व्यय-५ 
११. विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३,२४,२५, 
१२. निवडनस्ती 


io 


पृष्ठ २ पैकी २ 


